सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य 
योजनेस" सन २०२०-२१ ते २०२२-२३ 
पर्यंत पूर्वलक्षी प्रभावाने तसेच सन 
२०२३-२४ करीता मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. बैठक-१२२२/प्र.क्र.१९९/१८-स, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २३ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकीर्ण- १०१८/प्र.क्र.१२६/१८-स, 
दिनांक ०२/०१/२०१९. 


२) शासन शुध्दिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकीर्ण-१११८/ प्र.क्र.१२६/१८-स, 


दिनांक २३/०१/२०१९. 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. संकीर्ण-०५१९/प्र.क्र.६६/१८-स, 
दिनांक १७/०६/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सहकारी संस्थांच्या व्यवसाय / प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी " सहकारी 
संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना " या योजनेस वाचा येथील क्रमांक (१) व (२) अन्वये मान्यता 
देण्यात आळेली होती. सदर योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत सन 
२०१८-१९ मध्ये सुरू होती. 

सदर योजनेस मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०४.०६.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या 
निर्णयानुसार वाचा येथील क्रमांक (३) अन्वये सन २०१९-२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. 

दरम्यान राज्यात कोव्हीड-१९ च्या साथीमुळे विषयाधीन योजनेस मुदतवाढ देण्यात आळेली 
नव्हती. सद्यस्थितीत सदर योजनेची अंमळबजावणी सन २०२०-२१, सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ 
साठी पूर्वलक्षी प्रभावाने आणि सन २०२३-२४ मध्ये पुढे सुरू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. शासन निर्णय :- 


अ) सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना ही योजना सन २०१८-१९ मध्ये शासन 
निर्णय, दिनांक ०२.०१.२०१९ व शुद्धीपत्रक दि. २३.०१.२०१९ आणि सन २०१९-२० मध्ये 
शासन निर्णय, दिनांक १७.०६.२०१९ नुसार लागु करण्यात आली होती. ही योजना ज्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१२२२/प्र.क्र.१९९/१८-स 
स्वरूपात अंमलात होती त्याच स्वरूपात या योजनेची अंमलबजावणी सन २०२०-२१, सन 
२०२१-२२ व सन २०२२-२३ साठी पूर्वलक्षी प्रभावाने व सन २०२३-२४ मध्ये पुढे सुरू 
ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

ब) सदर योजना महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास शासनाची मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


क) सदर योजनेंतर्गत पात्र संस्थांसाठी रु. ७२.४२ कोटी निधी पुरवणी मागणीद्वारे महाराष्ट्र 
सहकार विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

ड) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाकडे वर्ग करावयाच्या निधी वितरणाचे आदेशा स्वतंत्रपणे 
निर्गमीत करण्यात येतील. 


सदरचा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौस क्र.२९/२०२३/ 
व्यय-२, दिनांक १६.१.२०२३ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२३१६२०१०५६०२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Shinde Rahul 
Chandrashekhar si 
(राहूल शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी ,महाराष्ट्र शासन 


९0409860< 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री नियोजन व वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५ मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (सर्व) 
) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) मा. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) मा. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 
९) मा. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१० मा. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) आयुक्त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक-१२२२/प्र.क्र.१९९/१८-स 


) 
94) 
१६) 
१७) 
१८) 


A 
0 


A 
AD 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ, पुणे 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, (सवी 

संचालक आत्मा, (सवी 

विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, (सवी 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (सवी 

प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, लि. मुंबई 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
नियोजन विभाग (१४३१ कार्यासन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


वित्त विभाग ( व्यय-२/ अर्थसंकल्प १३ कार्यासन), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


निवड नस्ती १८-स कार्यासन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


